श्री. यु. एस. राठोड, भावसे (सेवानिवृत्त) यांना 
वनसंरक्षक या पदावरील पदोन्नतीचा मानीव 
दिनांक देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. एस-३०/२०१७/प्र.क्र.४०१/फ-७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०००/आयएफएस, दि. 
२२ डिसेंबर, २००० व दि. १८ नोव्हेंबर, २००२ 
२) महसूल व वन विभाग शासन ज्ञापन क्र.एएफओ-१३०६/१२०७/प्र.क्र.३७२/फ-७, दि. ५ मार्च, 
२०१० 
3) महसूल व वन विभाग शासन आदेश क्र. एएफओ-१३०६/१२०७/प्र.क्र.३७२/फ-७, दि. २० 
सप्टेंबर, २०१६ 
४) मा. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे मुळ अर्ज क्र.४८९/२०१७ मध्ये दिनांक ९ 
फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे आदेशा 
५) मा. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे अवमान याचिका क्र. ३२/२०२२ मध्ये 
दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीचे आदेशा 
६) महसूल व वन विभाग शासन आदेश, समक्रमांक, दिनांक २३ डिसेंबर, २०२२ 
शासन आदेश :- 


श्री. यु. एस. राठोड, भावसे हे दिनांक ३१.०७.२०१६ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले 
आहेत. 
२. मा. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे दाखल केलेल्या मुळ अर्ज क्र. ४८९/२०१७ मध्ये मा. 
न्यायाधिकरणाने दिनांक ०९.०२.२०२२ आणि दिनांक २८.११.२०२२ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार 
श्री. राठोड, भावसे (सेवानिवृत्त) यांच्या विरुध्द सुरु असलेल्या शिस्तभंग विषयक कारवाईच्या अनुषंगाने 
त्यांच्या निवडश्रेणी व मुख्य वनसंरक्षक या श्रेणीतील पदोन्नती संदर्भातील दिनांक २१.०५.२०१५ रोजीच्या 
विभागीय पदोन्नती समितीच्या सिलबंद लखोट्यात ठेवण्यात आलेल्या शिफारशी उघडण्यात येऊन श्री. 
राठोड हे पात्र असल्याने त्यांना संदर्भाधीन शासन आदेशा दिनांक 23.92.2022 अन्वये निवडश्रेणी (वेतन 
श्रेणी रु.३७४००-६७०००-ग्रेड पे रु.८७००) व मुख्य वनसंरक्षक (वेतन श्रेणी रु.3७४००-६७०००-ग्रेड पे 
रु.१००००) श्रेणीतील पदोन्नती त्यांना त्यांच्या निकटच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पदोन्नतीचा दिनांक मानीव 
दिनांक म्हणून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात आला आहे. 
३. तथापि वाटप वर्ष १९९७ मधीळ अधिकाऱ्यांचा दिनांक 20.04.2098 रोजीच्या बैठकीमध्ये 
वनसंरक्षक या श्रेणीत पदोन्नतीकरीता श्री. राठोड यांचे विरूध्द विभागीय चौकशी प्रलंबित असल्याने त्यांना 
निवडश्रेणी प्रदान करण्यात आलेली नसल्याने त्यांचा विचारक्षेत्रात समावेश करण्यात आला नाही. 
त्यामुळे त्यांना वनसंरक्षक (वेतन श्रेणी रु.३७४००-६७०००-ग्रेड पे रु.८९००) पदावर पदोन्नती देता0 
आलेली नव्हती. श्री. राठोड यांना वरील परिच्छेदात नमूद केल्यानुसार आता निवडश्रेणी प्रदान केली 
असल्याने त्यांना वनसंरक्षक या श्रेणीत पदोन्नती देण्याबाबत पदोन्नती समितीची चक्रिय पध्दतीने बैठक 


शासन आदेश क्रमांकः एस-३०/२०१७/प्र.क्र.४०१/फ-७ क 


आयोजित करण्यात येऊन श्री. राठोड यांना वनसंरक्षक या श्रेणीत पदोन्नतीकरिता पात्र ठरविले आहे. 
सदर पार्श्वभुमिवर श्री. यु.एस. राठोड यांना त्यांच्या निकटच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पदोन्नतीचा दिनांक 
मानीव दिनांक म्हणुन पूर्वलक्षी प्रभावाने खालील प्रमाणे मंजुर करण्यात येत आहे. श्री. राठोड यांना मानीव 
दिनांकापासून वेतन व भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


अ.क्र. | पदोन्नतीचे पद वेतनश्रेणी निकटतम अधिकाऱ्याचे | पदोन्नतीच्या पदाचा मंजूर 
नाव / पदोन्नतीचा करण्यात येत असलेला 
दिनांक मानीव दिनांक 
a वनसंरक्षक | रु. ३७४००-६७००० | श्री. जी. टी. चव्हाण दि. ०१.०७.२०१४ 
(ग्रेड पे रु. ८९००/-) दि. ०१.०७.२०१४ 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१४२०३७४८१९ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJ| GOVEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b00b3ae6f82b447bdd60190209f1258e1 70f8f617d261f81 
6281 dfbfdf28c0d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B752370B557D0A3E58B4B069230BC54F6A13D0479 
8D2EE7A3F1C7DCC5655271C, cn=RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 
Dat 


( डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 

प्रत: 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

3. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

४. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

७. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक 

८. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
१२. श्री. यु. एस. राठोड, भावसे (सेवानिवृत्त), कृष्णा रेसीडन्सी, टुकुम 

जि. चंद्रपूर- ४४२४०१. 

१३. अवर सचिव (फ-७ अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. सहाय्यक संचालक (भावसे लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 
१६. निवडनस्ती (फ-७) 


. मा 


— 


पृष्ठ २ पैकी २ 


